RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक ३२ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट २३, २०१६ / भाद्र १, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०. - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम यात आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अधिनियम 


१-२ 


दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


प्रकाश हिं . माळी, 

प्रधान सचिव , 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०. 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ 

रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम यात आणखी सुधारणा करणे 
इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

१ . ( १ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१६, असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव व 
( २ ) तो , राज्य शासन , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल . प्रांरभ. 


१ ९ ५८ चा 


. 


६५ . 


( १ ) 


भाग चार - ४६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २३, २०१६/ भाद्र १, शके १९ ३८ 


सन १ ९ ५८ चा 
अधिनियम क्रमांक 


२ . महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात १९५८ चा 
आला आहे ), याच्या कलम २ मधील खंड ( १) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 


६५ . 


६५ याच्या कलम 


२ ची सुधारणा. 


१ 


"( १ अ-१) “ उपकर ” याचा अर्थ, कलम ३ ब अन्वये बसविलेला उपकर , असा आहे; 


३ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ अ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 


सन १ ९ ५८ चा 
अधिनियम क्रमांक 
६५ यामध्ये कलम 
३ ब समाविष्ट 

करणे. 


रस्ता सुरक्षा 


उपकर बसविणे. 


३ ब. राज्य शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे , राज्यात नव्याने नोंदणी केलेल्या 
वाहनांच्या आणि राज्यामध्ये कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या वाहनांच्या संबंधात , कलम ३ अन्वये 
बसविलेल्या कराच्या १० टक्क्यांहून अधिक नसेल इतक्या दराने अतिरिक्त कर म्हणून असा उपकर 
बसविण्यात येईल व तो वसूल करण्यात येईल . ”. 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये , पोट-कलम ( ४) नंतर, पुढील पोट- कलम समाविष्ट 
करण्यात येईल : 


४ . 


सन १ ९ ५८ चा 
अधिनियम क्रमांक 


६५ याच्या कलम 


११ ची सुधारणा. 


“ 


५ ९ . 


५) कलम ३ ब अन्वये बसविलेल्या व वसूल केलेल्या उपकराचा विनियोग, मोटार वाहन १९ ८८ चा 
अधिनियम , १९ ८८ याच्या कलम २१५ च्या पोट -कलम ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रस्ता सुरक्षा 
कार्यक्रमांशी संबंधित प्रयोजनांसाठी , करण्यात येईल . ”. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


